शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार 
रुग्णालय, नागपूर संस्थेत अग्नि व विद्युत सुरक्षा 
कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जीएचए -२०२१ /प्र.क्र.२६० /प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा: १. शासन पत्र क्र.सुरक्षा- २०२१/ प्र.क्र.१५४/ प्रशा-१, दिनांक ०३.०५.२०२१. 
२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: संवैशिवसं / 
शावैनागपूर /अग्निशामणयंत्रणा/ १८२४/ आय - प /२१, दिनांक १४.०७.२०२१. 
३. शासन पत्र क्र.सुरक्षा-२०२१/प्र.क्र.१५४/प्रशा-१, दिनांक १७.०८.२०२१ अन्वये 
निर्गमित बैठकीचे इतिवृत्त. 
शासन निर्णय: 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार 
रुग्णालय, नागपूर संस्थेत अग्नि व सुरक्षा उपाययोजना करण्यासाठी संचालनालयाने शासनास 
सादर केलेल्या खालील तक्त्यात नमूद विषयांच्या दोन स्वतंत्र बाबींच्या अंदाजपत्रकांच्या किंमतीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 

ike शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, | ४,७८,७८,०६४ 
नागपूर इमारतीत अग्निसुरक्षा उपाययोजना करणेबाबत 
२ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, | ४३,४६,४९५ 
नागपूर संस्थेत विद्युत विषयी दुरुस्ती संबंधातील कामे. 


सदर अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे :- 
१. सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 


२. प्रस्तुत विषयी विभागास सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रक व नकाशे संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी स्वाक्षांकित करावे. 


३. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


४. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३,दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०२१/प्र.क्र.२६०/प्रशा-१ 


Go 


११ 


१२ 


. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२ /प्र.क्र.१७७ / 


तां.क्र.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 
योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 


वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


. सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येणा-या कामांच्या अनुषंगाने “राष्ट्रीय सुरक्षा 


परिषद” या संस्थेने केलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविठोषोपचार 
रुग्णालय, नागपूर संस्थेच्या अग्नि व विद्युत सुरक्षा उपाययोजनांबाबत सादर केलेला 
अहवाल संबधित अधिष्ठाता यांनी पुढील उचित कार्यवाहीस्तव तात्काळ सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या निदर्शनास आणावा. 


. प्रस्तुत विषयी सदर विषयी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई , खंडपीठ नागपूर यांनी याचिका 


क्रमांक ३४२७/२०००, सी.एच.शर्मा व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर प्रकरणी 
दिनांक ३०.०६.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने तात्काळ विहीत 
कार्यपध्दतीनुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


.सदर कामासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खर्च होवू शकणाऱ्या निधीच्या 


मागणीसाठी आगामी विधीमंडळ अधिवेशनात सदर कामांसाठी निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यासाठी संबंधित लेखाशिर्षात पुरवणी मागणी प्रस्ताव संचालनालयामार्फत सादर 
करण्याची जवाबदारी संबंधित संस्थेची राहील. 


. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 


यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२. सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणाऱ्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०२१/प्र.क्र.२६०/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या अनुक्रमे अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक १७१/१४७५, दिनांक ०४.०८.२०२१ व अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४०४/२०२१/व्यय-१३, 
दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : विअप्र- 
२०१३ / प्र.क्र.३० / २०१३ / विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (9) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११०११४५७१३९२१३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash | Saks on 
Babanrao: 3 
Surwase 
(प्रकाश सुरवसे ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 


) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

) महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 
५) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oC 


ल 


मुख्य अभियंता(विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर 

अधिक्षक अभियंता, नागपूर विभाग (विद्युत) मंडळ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर 
अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर 
१०) कार्यकारी अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१२) निवडनस्ती (प्रहा-१). 


mn 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


